वित्तीय वर्ष २०१९-२० च्या अनुक्रमे, ऑगस्ट ते 
डिसेंबर, २०१९ व एप्रिल ते डिसेंबर, २०१९ या 
महिन्यांसाठी आर्थिक तरतुदींचे वाटप. 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग 
शासन निर्णय क्र. कॅशफ्लो-२०१९/प्र.क्र.३७/गृनिधो-१ 
नविन प्रशासन भवन, ६ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०१ ऑक्टोबर, २०१९. 
वाचा : १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक:- अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, 
दिनांक ८ जुले, २०१९. 
२) शासन परिपत्रक, गृहनिर्माण विभाग, क्र.कॅशफ्ळो-२०१९/प्र.क्र.१९/अर्थ, 
दिनांक ३१ जुले, २०१९. 
३) शासन निर्णय, गृहनिर्माण विभाग, समक्रमांक, दिनांक २७ ऑगस्ट, २०१९. 


प्रस्तावना : 


महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायद्याखालील सक्षम प्राधिका-यांच्या कार्यालयांचे वेतन, 
अतिकालिक भत्ता, दुरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क, देशातंर्गत प्रवास खर्च, कार्यालयीन खर्च, 
भाडेपट्टी व कर तसेच संगणक खर्च अदा करण्याकरिता सन २०१९-२० करिता 
रु.२,७०,८०,०००/- (अक्षरी रुपये दोन कोटी सत्तर लाख Vail हजार फक्त) इतकी 
अर्थसंकल्पीय तरतूद मंजूर असून, ऑगस्ट ते डिसेंबर २०१९ या पाच महिन्यांसाठी 
रु.४९,६५,०००/- (रुपये एकोणपन्नास लाख पासष्ट हजार फक्त) इतक्या आर्थिक तरतुदींचे 
वाटप वरील संदर्भ क्र.२ येथील शासन परिपत्रकान्वये करण्यात आलेले आहे. त्यास 
अनुसरुन, वरील संदर्भ क्र.३ येथील २७ ऑगस्ट, २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये ऑगस्ट ते 
डिसेंबर २०१९ या पाच महिन्यांसाठी रु.२९,७९,००० (रुपये एकोणतीस लाख एकोणऐंशी 
हजार फक्त) इतक्या आर्थिक तरतुदींचे वाटप, महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायद्याखाळील सक्षम 
प्राधिकाऱ्यांच्या कोकण, पुणे, नाशिक व नागपूर या कार्यालयांना सदर दि.२७ ऑगस्ट, २०१९ 
च्या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार करण्यात आले होते. सदर शासन 
निर्णय, दि.२७ ऑगस्ट, २०१९ अधिक्रमित करुन अनुदानाचे फेरवाटप करण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः कॅशफ्लो-२०१९/प्र.क्र.३७/गृनिधो-१ 


शासन निर्णय- 


वरील संदर्भ क्र.३ येथे उल्लेखित शासन निर्णय, गृहनिर्माण विभाग, समक्रमांक, दिनांक 
२७ ऑगस्ट, २०१९ याद्वारे अधिक्रमित करण्यात येत असून, महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण 
कायद्याखालील सक्षम प्राधिकारी, भाडे नियंत्रण कायदा न्यायालय कोकण, पुणे, नाशिक व 
नागपूर या ४ कार्यालयांना सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र क्र.१ मध्ये नमूद करण्यात 
आल्यानुसार माहे ऑगस्ट ते डिसेंबर, २०१९ या पाच महिन्यांच्या कालावधीसाठी एकूण 
रु.२५,८३,०००/- इतक्या तसेच, सक्षम प्राधिकारी, भाडे नियंत्रण कायदा न्यायालय 
अमरावती व औरंगाबाद या २ कार्यालयांसाठी सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र क्र.२ मध्ये नमूद 
करण्यात आल्यानुसार, माहे एप्रिल ते डिसेंबर, २०१९ या ९ महिन्यांच्या कालावधीसाठी एकूण 
रु.६९,६९,०००/-; अशाप्रकारे एकूण रु.९५,५२,०००/- इतक्या अनुदानाचे याद्वारे वाटप 
करण्यात येत आहे. 
३. संबंधित कार्यालयांनी प्राप्त तरतुदींमधून अत्यंत आवश्‍यक व अनिवार्य खर्च अनुक्रमे, 
माहे ऑगस्ट २०१९ ते डिसेंबर २०१९ या पाच महिन्यांच्या कालावधीसाठी तसेच, माहे एप्रिल 
ते डिसेंबर, २०१९ या ९ महिन्यांच्या कालावधीसाठी करावा. सदर खर्च करतांना वरील संदर्भ 
क्रमांक १ येथे उल्लेखित शासन परिपत्रकातील सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. नियंत्रक 
अधिकाऱ्यांनी मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च होणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी. तसेच, 
प्रत्येक देयकावर अचूक लेखाशीर्ष व १० अंकी संगणक संकेतांक टाकण्याची खबरदारी 
घ्यावी. प्रत्येक महिन्याचा झालेला खर्च प्रपत्र १० मध्ये पुढील ३ महिन्याच्या ५ तारखेपुर्वी 
शासनास उपलब्ध करुन द्यावा. आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी महालेखापाल 
कार्यालयाशी संर्पक साधून खर्चाचा ताळमेळ घालावा. कार्यक्रमावरील खर्चाचा तपशील 


योजना माहिती प्रणालीमध्ये (MP SIMS) मध्ये दर्शविण्यांत यावा. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कॅशफ्लो-२०१९/प्र.क्र.३७/गृनिधो-१ 


: 


या बाबींवर होणारा खर्च मागणी क्रमांक क्यू-२, मुख्य लेखा RY “२०७०-इतर 


प्रशासनिक सेवा, उपशिर्ष-८०० इतर खर्च (००), (००) (०२) मुंबई भाडे नियंत्रण 


अधिनियमाखालील सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या आस्थापनेचे कार्यालय (२०७० ०५१२) (दत्तमत) 


योजनेतर” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०१९-२० या आर्थिक 


वर्षासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१ २१००७१६४४०३९००९ 


असा आहे. हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


१०) 
११) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Faroog Ahmed Noorkhan 
Pathan 
Date: 2019.10.07 16:46:02 +05'30' 
(फा. नू. पठाण) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


महालेखापाल 9/2, ( लेखापरीक्षा ), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

महालेखापाल 9/2, ( लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

सक्षम प्राधिकारी, भाडे नियंत्रण कायदा न्यायालय, कोकण विभाग, गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पुर्व), 
मुंबई ४०० ०५१. 

सक्षम प्राधिकारी, भाडे नियंत्रण कायदा न्यायालय, नागपूर विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर. 
सक्षम प्राधिकारी, भाडे नियंत्रण कायदा न्यायालय, पुणे विभाग, गृहनिर्माण भवन, आगरकर नगर, 
पुणे. 

सक्षम प्राधिकारी, भाडे नियंत्रण कायदा न्यायालय, नाशिक विभाग, जुने महसूल आयुक्त कार्यालय, 
RRA क्रमांक ९, नाशिक रोड, नाशिक, 

सक्षम प्राधिकारी, भाडे नियंत्रण कायदा न्यायालय, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद, 

सक्षम प्राधिकारी, भाडे नियंत्रण कायदा न्यायालय, अमरावती विभाग, अमरावती, 

अधिदान व लेखा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

कोषागार अधिकारी, नागपूर/पुणे/नाशिक/अमरावती/औरंगाबाद. 

कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प-१), गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवडनस्ती (गृनिधो-१). 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कॅशफ्लो-२०१९/प्र.क्र.३७/गृनिधो-१ 


शासन निर्णय, क्र.कॅशफ्लो-२०१९/प्र.क्र.३७/गृनिधो-१, दि. ०१ ऑक्टोबर, २०१९ चे सहपत्र. 


मागणी क्रमांक क्‍्यू-२, लेखा BY “२०७०-इतर प्रशासनिक सेवा, Coo इतर खर्च (००) (००) 
(०२) मुंबई भाडे नियंत्रण अधिनियमाखाळील सक्षम प्राधिका-यांच्या आस्थापनेचे कार्यालय 
(दत्तमत) (२०७० 0492)” 


विवरणपत्र क्र.१ 


आर्थिक वर्ष २०१९-२० च्या माहे ऑगस्ट ते डिसेंबर, २०१९ या ५ महिन्यांच्या कालावधीसाठी सक्षम प्राधिकारी, 


भाडे नियंत्रण कायदा न्यायालय, कोकण, पुणे, नाशिक व नागपूर या ४ कार्यालयांसाठी निधीचे वितरण 


(आकडे रुपयांत) 
अ.क्र. | तरतुदीच्याबाबी | कोकण | पुणे | नाशिक | नागपूर | एकूण 
१ ०१, वेतन ६,२९,९१० | ६,२९,९१० | ६,२९,९१० | ६,२९,९१० २५,१९,६४० 
२ ०३, अतिकालिक भत्ता २४० २४० २४० २४० ९६० 
3 ०६, दूरध्वनी, वीज, ३,३०० ३,३०० ३,३०० ३,३०० १३,२०० 
पाणी शुल्क 
४ ११, देशांतर्गत प्रवास ३,३०० ३,३०० ३,३०० ३,३०० १३,२०० 
खर्च 
षु १३, कार्यालयीन खर्च ६,६०० ६,६०० ६,६०० ६, ६०० २६,४०० 
& १४, भाडेपट्टी व कर | शिक |. _ | a ३,९६,००० 
9 १७, संगणक खर्च २,४०० २,४०० २,४०० २,४०० ९,६०० 
एकूण ६,४५,७५० | ६,४५,७५० | ६,४५,७५० | ६,४५,७५० | २५,८३,००० 
विवरणपत्र क्र.२ 


आर्थिक वर्ष २०१९-२० च्या माहे एप्रिल ते डिसेंबर, २०१९ या ९ महिन्यांच्या कालावधीसाठी सक्षम प्राधिकारी, 


भाडे नियंत्रण कायदा न्यायालय, औरंगाबाद व अमरावती या २ कार्यालयांसाठी निधीचे वितरण 


(आकडे रुपयांत) 
अ.क्र. तरतुदीच्या बाबी औरंगाबाद अमरावती एकूण 

१ ०१, वेतन ३०,००,००० १७,५०,७६० ४७,५०,७६० 
२ ०३, अतिकालिक भत्ता १,६४० १,००० २,६४० 
३ ०६, दूरध्वनी, वीज, पाणी शुल्क १६,८०० १०,००० २६,८०० 
४ ११, देशांतर्गत प्रवास खर्च १६,८०० १०,००० २६,८०० 
षु १३, कार्यालयीन खर्च ३३,६०० २०,००० ५३,६०० 
& १४, भाडेपट्टी व कर १५,४१,५२० ५,४६,४८० | २०,८८,००० 
9 १७, संगणक खर्च १२,४०० ८,००० २०,४०० 

एकूण ४६,२२,७६० २३,४६,२४० | ६९,६९,००० 

-=:0000000:=- 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


